RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


JAYAT 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५ , अंक २ ] 


शुक्रवार, जानेवारी ४ , २०१९ / पौष १४, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमान्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यामध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश याव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान. 


- 


क्रमांक टिआरएन . ०८१८ / प्र. क्र . ४३ / सीपीटीपी. - भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे, महाराष्ट्र नागरी सेवा [महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या राज्य नागरी सेवा 
परीक्षेद्वारे गट “ अ ” आणि गट “ ब ” ( राजपत्रित ) या पदावर निवड होऊन, सरळसेवेने नियुक्त होणाऱ्या व एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता निश्चित करणे] नियम, २०१५ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम 
करीत आहेत : 

(१ ) या नियमांना, महाराष्ट्र नागरी सेवा [महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या राज्य नागरी सेवा परीक्षेद्वारे गट “ अ ” व 

( राजपत्रित ) या पदावर निवड होऊन, सरळ सेवेने नियुक्त होणाऱ्या व एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण 
घेणाऱ्या उमेदवारांची सेवा ज्येष्ठता निश्चित करणे ] ( दुसरी सुधारणा) नियम , २०१८ , असे म्हणावे. 


" 


गट 


ब 


( २) हे नियम दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ पासून अंमलात येतील आणि ते , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य नागरी सेवा परीक्षा २०१७ 
द्वारे आणि उक्त परीक्षेनंतर घेण्यात आलेल्या अशा परीक्षांद्वारे शिफारस केलेल्या उमेदवारांना लागू राहतील. 


“ 


" 


२ . 


अ " आणि गट “ ब 
महाराष्ट्र 

नागरी सेवा [महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या राज्य नागरी सेवा परिक्षेद्वारे गट 
( राजपत्रित ) या पदाकरिता निवड होऊन , सरळ सेवेने नियुक्त होणाऱ्या व एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण 
घेणाऱ्या उमेदवारांची सेवाजेष्ठता निश्चित करणे] नियम , २०१५ याच्या नियम ५ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येत आहे : 


( १ ) 


भाग चार - अ - ५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ४ , २०१ ९ / पौष १४, शके १ ९ ४० 


“ ५. नियम ४ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अगोदरच्या तुकडीमध्येनिवड केलेल्या परंतु एकत्रित 
परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी नंतरच्या तुकडी मध्ये रुजू होण्याची परवानगी मिळालेल्या उमेदवारांची सेवाजेष्ठता ही , नियम क्रमांक ४ 
मध्ये नमूद केल्यानुसार एकूण गुणांच्या आधारे, अशा नंतरच्या तुकडीमध्ये निवड केलेल्या उमेदवारांबरोबर निश्चित करण्यात येईल . ” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सीताराम कुंटे , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


~ 


क्रमांक टिआरएन ०८१८ / प्र. क्र . ४३ / सीपीटीपी 
सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ . 

दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ 
प्रतिलिपी, 
( १) राज्यपालांचे सचिव , 
( २) मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव , 
( ३ ) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन , 
( ४ ) शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग , 
( ५ ) सर्वमंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीयसहायक , 
( ६ ) * प्रबंधक , उच्च न्यायालय ( मूळशाखा), मुंबई , 
( ७ ) * प्रबंधक , उच्च न्यायालय ( अपील शाखा ), मुंबई , 
( ८ ) * मा . सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद सचिवालय, मुंबई, 
( ९ ) * मा . अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय , मुंबई , 
( १० ) * प्रबंधक , लोक 

आयुक्त 

यांचे कार्यालय, मुंबई, 
( ११) * सचिव , महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय, मुंबई, 
( १२ ) * सचिव, महाराष्ट्र विधानपरिषद सचिवालय , मुंबई, 
(१३ ) * सचिव , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई , 
( १४ ) * आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग , मुंबई, 
(१५ ) पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
(१६ ) महासंचालक , यशदा, पुणे , 
(१७ ) महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती) , 
( १८ ) संचालक , वनामती, नागपूर, 
( १९ ) सर्व मंत्रालयीन विभाग , 
( २० ) सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्वविभागप्रमुख / कार्यालयप्रमुख , 
( २१) सर्व विधीमंडळ सदस्य , 
( २२) विधीमंडळ ग्रंथालय , विधान भवन, मुंबई ( १० प्रती) , 
( २३) सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने , 
( २४ ) निवड नस्ती. 


आयुक्त व उपलोक 


~ 


* पत्राद्वारे 


वि . रा . ठाकूर , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ४, २०१ ९ / पौष १४ , शके १ ९ ४० 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 31st December 2018 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA . 

No. TRN . 0818 /CR43 /CPTP . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of 
the Constitution of India , the Governor ofMaharashtra is hereby pleased to make the following rules 
further to amend the Maharashtra Civil Services ( fixation of seniority of the candidates recruited directly 
by selection for the posts ofGroup “ A ” and Group “ B ” (Gazetted ) through State Civil Services Examination 
conducted by theMaharashtra Public Service Commission and undergoing Combined Probationary Training 
Programme) Rules , 2015 namely - 

1. ( 1) These rules may be called the Maharashtra Civil Services [ fixation of the seniority of the 
candidates recruited directly by selection for the posts of Group “ A ” and Group “ B ” (Gazetted ) through the 
State Civil Service Examination conducted by the Maharashtra Public Service Commission and Undergoing 
Combined Probationary Training Programme] (Second Amendment) Rules, 2018 . 

( 2 ) They shall come into force with effect from 31st December 2018 and shall be applicable to the 
candidates recommended by the Maharashtra Public Service Commission through State Civil Services 
Examination - 2017 and such examinations held after the said examination . 

2. For rule 5 of the Maharashtra Civil Services (fixation of seniority of the candidates recruited directly 
by selection for the post of Group " A " and Group “ B ” (Gazetted ) through State Civil Service Examination 
conducted by theMaharashtra Public Service Commission and undergoing Combined Probationary Training 
Programme) Rules , 2015 , the following Rule shall be substituted namely 

“ 5. Notwithstanding anything contained in rule 4 , the seniority of the candidates selected by 
the Maharashtra Public Service Commission in earlier batch but allowed to join the Combined 
Probationary Training Programme of the subsequentbatch , shall be fixed along with the candidates 
selected in such subsequent batch on the basis of cumulative total ofmarks as mentioned in rule 4.” 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SITARAM KUNTE , 
Additional Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : 1/C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


No. TRN . 0818 /CR43 /CPTP 


General Administration Depaertment 
Madam Cama Marg , 
Hutatma Rajguru Chowk,Mantralaya , 
Mumbai 400 032 . 
Dated the 31st December, 2018 


Copy Forwarded to 


( 1) The Secretary to Governor, 
( 2 ) The Principal Secretary to the Chief Minister, 
( 3 ) The Chief Secretary to Government, 
(4 ) All Additional Chief Secretaries /All Principal Secretaries/All Secretaries to government, 
(5 ) All Private Secretaries /Personal Assistants to Ministers and Ministers of State , 
(6 ) * Registrar, High Court (Original Side ), Mumbai, 
(7 ) *Registrar, High Court (Appellate Side ), Mumbai, 
(8 ) 

*Hon ,ble Chairman ,Maharashtra Legislative Council, Secretariat,Mumbai, 
( 9) *Hon,ble Speaker, Maharashtra Legislative Assembly , Secretariat, Mumbai, 
( 10 ) *Registrar, Office of the Lok Ayukta and Upa Lok Ayukta ,Mumbai, 
(11 ) *Secretary , Maharashtra Legislative Assembly , Secretariat, Mumbai, 
( 12 ) *Secretary , Maharashtra Legislative Council , Secretariat, Mumbai, 
(13 ) * Secretary , Maharashtra Public Service Commission , Mumbai, 
( 14 ) *Commissioner, State Election Commission, Mumbai, 
(15 ) Director General of Police ,Maharashtra ,Mumbai, 
( 16 ) Director General, Yashwantrao Chavan Academy of Development Administration , 

(YASHADA ), Pune , 
( 17) Director, Vasantrao Naik Agriculture Extension Management Training Institute (VANAMATI), 

Nagpur, 
( 18 ) All Departments ofMantralaya , 
( 19 ) All Heads of Departments and Heads ofoffices under the Several Departments ofMantralaya , 
( 20 ) Director General, Directorate of information and Public Relation , Mumbai (5 Copies ), 
(21 ) All Members of Legislature , 
( 22 ) Legislature Library , VidhanBhavan , Mumbai ( 10 copies ), 
( 23 ) All Desks in GeneralAdministration Department, 
( 24 ) Select File . 


* By letter 


V. R. THAKUR , 
Deputy Secretary to Government. 


